लेखाशिर्ष २५१५-१२३८ (मा. लोकप्रतिनिधींनी 
सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत 
मूलभूत सुविधा पुरविणे) अंतर्गत रद्द केलेल्या 
कामांच्या यादीतून कामे वगळणे / सुधारणा 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/योजना-६ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई - ४००००१ 
तारीख: १६ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा - 


१) शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/योजना-६, दि. १८ नोव्हेंबर, २०२२. 


शासन निर्णय - 

उपरोक्त संदर्भीय दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०२२च्या शासन निर्णयान्वये लेखाशीर्ष २५१५ १२३८ 
(मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे) या 
योजनेंतर्गत रद्द केलेली कामे रद्द यादीतून वगळण्यात आलेली आहे. 

सदर शासन निर्णयातील विवरणपत्रामध्ये वगळलेल्या कामांच्या यादीमध्ये पुढीलप्रमाणे 
सुधारणा करण्यात येत आहे. 
१) शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. २२७/ योजना-६, दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०२२ 
सोबतच्या विवरणपत्र-अ (सा. बां. वि. यंत्रणा) मध्ये सुधारणा:- 


अ. । विवरण । संबंधित शासन निर्णय क्रमांक बदल/ सुधारणा 
क्र. | पत्रातील 
अ.क्र. 
i १७ क्र.विकास-२०२२/ प्र.क्र. 4o/ भाग-३/ | या कामांची मुळ यंत्रणा “जिल्हा परिषद ” 


योजना-६, दि. २३ मे २०२२ (रु. | होती. त्यामुळे या कामांची यंत्रणा “ 
१०००.०० लक्ष ची यादी, ९० कामे ) | सार्वजनिक बांधकाम ” ऐवजी “जिल्हा 
औरंगाबाद सा. बां. वि. परिषद ” अशी सुधारित करण्यात येत आहे. 
a, । २३ क्र. विकास-२०१८/ प्र.क्र. २५९/ भाग- | “१ ते ३२ ” या कामांच्या ऐवजी “शासन 
४/ यो-६, दि. ६ फेब्रुवारी, २०१९ (रु. | निर्णय क्र.विकास-२०१९/प्र.क्र.१८०/भाग- 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/योजना-६ 


७००.०० लक्ष ची यादी, १३९ कामे ) 
गडचिरोली सा. बां. वि. 


३/योजना-६, दि.३१.८.२०१९, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, गडचिरोली रु.२५०.०० 
लक्षच्या यादीतील, एकुण ३७ कामांपैकी 
अ.क्र.१ ते २५ वरील एकुण २५कामे ” व 
“ रु.१६०.०० लक्ष ” ऐवजी “रु. १६५.००” 
अशी सुधारणा करण्यात येत आहे. 


२) शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. २२७/ योजना-६, दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०२२ सोबतच्या विवरणपत्र- 
ब (जि. प. यंत्रणा) मध्ये सुधारणा:- 


अ.क्र. 


विवरण 
पत्रातील 
अ.क्र. 


संबंधित शासन निर्णय क्रमांक 


क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ५०/ 
योजना-६, दि. ३१ मार्च, २०२२ (रु. 
१५००.०० लक्ष ची यादी, १२० कामे) 
जि. प. कोल्हापूर 


बदल/ सुधारणा 


“3ते ४६” या कामांत “ झासन निर्णय 
क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.११९/योजना-६, 
दि.१७.५.२०२२ अन्वये रु.१२०.०० लक्षची 
बदल केलेल्या ११ कामांच्या ऐवजी बदल 
केलेली रु.१२०.००लक्ष रक्कमेची १८ कामे 
” अशी सुधारणा करण्यात येत आहे. या 
सुधारणामुळे एकुण ४६ कामांतील ११ कामे 
वगळता उर्वरित कामे कायम राहतील. 


३. 


वर नमूद केलेल्या कामांच्या बाबतीत संबंधित यंत्रणांनी सदर काम मंजुरीच्या शासन 


निर्णयातील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून पुढील कार्यवाही करावी. 


8. 


सदर रद्द कामे वगळण्याची कार्यवाही करताना कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार नाही 


याची दक्षता घ्यावी, अन्यथा संबंधितांची जबाबदारी राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/योजना-६ 


दु. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१६१८४७३८९६२० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by KALU GONYA VALVI 


Di 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE 

DEPARTMENT, postalCode=400032, 
‘Maharashtra, 


st=l 7 
2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e1e450b51a 
9e92eede8c323934f82edb538d3b20, 
pseudonym=C66B420751C8769D652257224AF3 


DC28B2BA4FF1, 
IN 


serialNumber=8C5DOF275C3D9A21 DBO7FECF791 
9C2D83796E88930D62D44E7 A4A6D4CBEE7EOE, 
cn=KALU GONYA VALVI 
Date: 2023.01.04 13:10:57 +05'30' 
(का. गो. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा. मंत्री/राज्यमंत्री (सर्वी, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. सभापती/उप सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, मुंबई 
) मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई 
) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधान परिषद 
८) मा. अध्यक्ष, जिल्हा परिषद (सर्व) 
९) मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य (सवी, विधानमंडळ, मुंबई 
) महाळेखापाल, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
) विभागीय आयुक्त, महसुल विभाग (सर्व) 
१२) जिल्हाधिकारी (सर्वी 
१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१४ अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (सवी 
१५) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सवी 
१७ कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१८) निवडनस्ती (योजना-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


